मोटार बाहने 
अधिनियत, 


१९८८ 


अधिसूचना 
गृह विभाग, 
मंत्रालय; मुंबई-ड०० ०३२: 
दिनांक : ३० एप्रिल, २००५. 


*_ क्रमांक : एमसीटी ०३०५/३८८/प्रक.५(७/परि-५ 


ज्याअर्थी शासन मोटार बाहन अधिनियम १९८८ (१९८८ चा ५९) यांच्या कलम 
१६५ पोट कलम (१) व (२) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मोटार 
बाहनाच्या बापरामुळे झालेल्या व्यक्तींचा मृत्यु किंवा त्यांना झालेली शारिरीक इजा किंबा त्यामुळे 
झालेल्या तिसऱ्या पक्षाच्या कोणत्याही मालमत्तेचे नुकसान किंवा दोन्हीही यांचा अर्तभाव असणाऱ्या 
अपघाताच्या संबंधातील नुकसान भरबाईसाठीच्या दाव्यावर अभिनिर्णय करण्याच्या प्रयोजनासाठी 
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रासाठी प्रत्येकी एक सदस्यांचे अशी एकूण 
८ (आठ) मोटार अपघात दाबा न्यायाधिकरणे गठीत करण्यात आली आहेत. 

त्याअर्थी आता मोटार बाहन अधिनियम १९८८ च्या (१९८८ चा ५९) कलम १६५ 
व्दारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन महाराष्ट्र शासन याव्दारे न्यायीक अधिकारी, श्री. ए. 
ओ. कोलते, दुसरे अतिरिक्त जिल्हा ब सत्र न्यायाधिश, पालघर, जिल्हा - ठाणे यांची मोटार अपघात 
दाबा न्यायाधिकरण, मुंबई येथे सदस्य म्हणून, त्यांनी पदभार स्विकारल्यापासून किंवा शासनाचे पुढील 
आदेश होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत नियुक्‍ती करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या पण 


उप सचिब, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 


क्रमांक एमसीटी ०३०५/३८८पिई५७/परि-५, 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ३० एप्रिल, २००५ 
माहितीसाठी सादर अग्रेषित :- 


सचिव, केंद्र शासन, परिषहन Brand सरफेस ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट (परिवहन कक्ष), नवी दिल्ली 
(पत्राने) 

महाप्रबंधक, उच्च न्यायालये (अपिलेटं साईड), मुंबई (पत्राने) 

प्रोथोनोटरी आणि सिनीयर मास्टर, उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्राने), 

महासंचालक आणि पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

'पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई, 


55\D:\2005\Marking File\MCT-0305-388-57-tRAN-S 


'परिहवन आयुक्‍त, मुंबई. 

जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर, मुंबई 

जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा, मुंबई, 

अध्यक्ष, मोर अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई आणि पीठासन अधिकारी, राज्य परिनहन;अपिल 
न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

श्री. ए. aft. कोलते, दुसरे अतिरिक्त न्यायाधिश, पालघर, ठाणे 

मुख्यमंत्र्यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

उपमुख्यमंत्र्याचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

'बिभागीय परिवहन अधिकारी, मुंबई (मध्य), मुंबई (पूर्व), मुंबई (पश्‍चिम), 

महालेखापाल, लेखा ब अनुज्ञेयता / लेण्या परिक्षा, महाराष्ट्र १/२, मुंबई, नागपूर, 

अधिदान च लेखा अधिकारी, मुंबई 

निबासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

बिधी ब न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

वित्त बिभाग (व्यय -८/वित्तीय सुधारणा), मंत्रालय, मुंबई, 

महासंचालक, माहिती ब जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२, 

व्यवस्थापक, शासकीय मध्यबर्ती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई (शासन राजपत्रात प्रसिध्द करुन 
५० प्रती पाठविण्यासाठी), 


_ et 


(रमेश शिंदे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. * 


